पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर यांच्या 
आस्थापनेवरील पोलीस स्टेशन पारडी, 
वाठोडा व कपिलनगर करिता नव्याने 
निर्माण केलेल्या ३३५ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई-२६१८/प्र.क्र.८५/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा:- 


) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.पीओएस-२६१६/प्र.क्र.१३८/पोल-३, दि.२१.०४.२०१८. 

) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.पीओएस-२६१६/प्र.क्र.१३९/पोल-३, दि.२१.०४.२०१८. 
३) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.पीओएस-२६१७/प्र.क्र.११९/पोल-३, दि.२१.०४.२०१८. 

) 

) 


शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.सीटीई-२६१८/प्र.क्र.८५/पोल-३,दि.२१.०९.२०२०. 
शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.सीटीई-२६१८/प्र.क्र.८५/पोल-३,दि.२४.०३.२०२१. 


) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.सीटीई-२६१८/प्र.क्र.८५/पोल-३,दि.३०.०९.२०२१. 
७) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.सीटीई-२६१८/प्र.क्र.८५/पोल-३,दि.२३.०३.२०२२. 

) सहायक पोलीस महानिरीक्षक (नि.व स.) यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/मुदतवाढ/ पारडी, 
वाठोडा,कपिळनगर/३६/२०१८, दि.१८.०८.२०२२. 
९) वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२. 


शासन निर्णय:- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय दि.२१.०४.२०१८ व्दारे पोलीस आयुक्‍त, नागपूर 


ex यांच्या आस्थापनेवरील कळमना पोलीस ठाण्याचे विभाजन करून पारडी पोलीस ठाणे निर्माण 


करण्यात आले असून, संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय दि.२१.०४.२०१८ व्दारे नंदनवन पोलीस 


ठाण्याचे विभाजन करून वाठोडा पोळीस ठाणे व उपरोक्त संदर्भ क्र.३ येथीळ शासन निर्णय 


दि.२१.०४.२०१८ व्दारे जरीपटका पोलीस ठाण्याचे विभाजन करून कपीलनगर पोलीस ठाणे निर्माण 


करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार पोलीस आयुक्‍त,नागपूर शहर यांच्या आस्थापनेवर 


नवनिर्मित पोलीस ठाणे,वाठोडा,कपीलनगर व पारडी करिता अनुक्रमे ६०,११७ व १५८ पदे salt विविध 


संवर्गातील एकूण ३३५ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई-२६१८/प्र.क्र.८५/पोल-३ 


२. उपरोक्त संदर्भ क्र.७ येथील दि.२३.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे उक्त ३३५ पदांना 


यापुर्वी दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात आळी होती. आता 


उपरोक्त संदर्भ क्र.८ येथील दि.१८.०८.२०२२ रोजीच्या पत्राव्दारे सहायक पोलीस महानिरिक्षक (नि. व 


स.) यांनी उक्त पदांना दि.०१.०९.२०२२ पासून पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. 


३. उपरोक्त पोलीस आयुकक्‍्त,नागपूर हहर यांच्या आस्थापनेवरील ३ पोलीस स्टेशनचा पदनिहाय 


Talis खालीलप्रमाणे आहे, 


१) पोलीस आयुक्त,नागपूर शहर यांच्या आस्थापनेवरील पारडी पोलीस ठाणे करिता नवनिर्मित पदे 


अ. | पदनाम पद पदे निर्माण केल्याचा शासन | यापुर्वी मुदतवाढ दिलेला शासन 
संख्या | निर्णय व दिनांक निर्णय व दिनांक 
१ | पोलीस निरीक्षक ०२ शासन निर्णय क्र.पीओएस- | शासन निर्णय क्र.सीटीई- 
२ | पोलीस उप निरीक्षक १० २६१६/प्र.क्र.१३८/पोल- २६१८/प्र.क्र.८५/पोल- 
३ | सहायक पोलीस उप निरीक्षक १० ३,दि.२१.०४.२०१८ ३,दि.२३.३.२०२२. 
४ । पोलीस हवालदार ४५ 
५ | पोलीस शिपाई ८५ 
६ । चालक पोलीस शिपाई ०६ 
एकूण १५८ 


२) पोलीस आयुक्त,नागपूर शहर यांच्या आस्थापनेवरील वाठोडा पोलीस ठाणे करिता नवनिर्मित पदे 


अ. | पदनाम पद पदे निर्माण केल्याचा शासन | यापुर्वी मुदतवाढ दिलेला शासन 
संख्या | निर्णय व दिनांक निर्णय व दिनांक 
१ | पोलीस निरीक्षक ०२ शासन निर्णय क्र.पीओएस- | शासन fea  क्र.सीटीई- 
२ | पोलीस उप निरीक्षक १२ २६१६/प्र.क्र.१३९/पोल- २६१८/प्र.क्र.८५/पोल- 
३ | सहायक पोलीस उप निरीक्षक ०५ ३,दि.२१.०४.२०१८ ३,दि.२३.३.२०२२. 
४ | पोलीस हवालदार १५ 
५ | पोलीस शिपाई २० 
६ | चालक पोलीस शिपाई ०६ 
एकूण ६० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई-२६१८/प्र.क्र.८५/पोल-३ 


३) पोलीस आयुक्त,नागपूर शहर यांच्या आस्थापनेवरील कपिलनगर पोलीस ठाणे करिता नवनिर्मित पदे 


अ. | पदनाम पद पदे निर्माण केल्याचा शासन | यापुर्वी मुदतवाढ दिलेला शासन 
संख्या | निर्णय व दिनांक निर्णय व दिनांक 
१ | पोलीस निरीक्षक ०२ शासन निर्णय क्र.पीओएस- | शासन fea  क्र.सीटीई- 
२ | पोलीस उप निरीक्षक १५ २६१६/प्र.क्र.११९/पोल- २६१८/प्र.क्र.८५/पोल- 
३ | सहायक पोलीस उप निरीक्षक ०५ ३,दि.२१.०४.२०१८ ३,दि.२३.३.२०२२. 
४ । पोलीस हवालदार २० 
५ | पोलीस शिपाई ६५ 
६ | चालक पोलीस शिपाई ०८ 
७ | सफाईंगार ०२ 
एकूण ११७ | 


४. आता पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर यांच्या आस्थापनेवरील उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद केलेल्या 


पोलीस स्टेशन पारडी, वाठोडा व कपिलनगर करिता नव्याने निर्माण केलेल्या ३३५ अस्थायी पदांना 


दिनांक ०१ सप्टेंबर,२०२२ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ 


देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच पदे 


ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्याचे पालन करण्यात यावे. 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १० 


सप्टेंबर २००१ आणि क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ ऑगस्ट २००४ 


नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंध 


उच्चस्तरीय सचिव समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेणे आवश्यक आहे. 


3) आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेताना शासनाच्या कार्यपद्धतीतील तंत्रज्ञानाचा वाढता 


वापर, काळानुरुप शासनाच्या मनुष्यबळात बदल व मनुष्यबळाचा परिणामकारक वापराची आवश्‍यकता 


या बाबींचा विचार करुन अनावऱयक पदे कमी करण्याचाही विचार करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई-२६१८/प्र.क्र.८५/पोल-३ 
४) उक्त कालावधीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत पदांचा आढावा उच्चस्तरीय समितीसमोर ठेवून 
मान्यता घेण्याबाबत वित्त विभागाने संदर्भाधिन क्र.९ येथील दिनांक १८.०८.२०२२ च्या शासन 


निर्णयानुसार सूचित केलेले आहे, 


५. उक्त खर्च गृह विभाग मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस-१०९,जिल्हा पोळीस-१०९ (००) 


(०१) जिल्हा पोळीस बल या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ या वित्तीय 


वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दिनांक १८.०८.२०२२ व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१३१७०५३९११२९ असा आहे. हा BMT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


1५1५०॥/ signed by RUPALI SANJOG KABARE 


Di 
RU p LI S NJOG DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
A A DEP) 
25.4. 543f0d33deccec301 16 0443efecs 
507 harashtra, 
4468139 


ft 


KABARE eb 
(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) पोलीस आयुक्त,नागपूर. 

3) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई . 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


६) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) वित्त विभाग (व्यय-७ / वित्तिय सुधारणा-१. 
८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


